महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.४८/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर २०२२ 


संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे दि.१७.०९.२०१९, दि.०२.११.२०२० व दि.२२.१०.२०२१ चे आदेशा 
आदेशा 


श्रीमती.मा.ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
दि.१७.०९.२०१९ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सातारा या 
कार्यालयातील उप कार्यकारी अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
श्रीमती मा.ता. कुंभार यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.२९.०९.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्रीमती मा.ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी यांच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयातील उप कार्यकारी अधिकारी या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस एक वर्ष म्हणजेच 
दिनांक २९.०९.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०२१५१४३२५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, GAJANAN OA Pk CONUS OF DAMS co 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada 
8a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Maharasht 


BHIMRAO GURAV es 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती मा.ता.कुंभार, उप कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
सातारा 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
) सह सचिव/उप सचिव (कामगार-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२ 
३) सह सचिव/उप सचिव (पापु-१), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२ 
) 
) 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


